रामटेक तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा 

पूरक मागणी - हिवाळी अधिवेशन - २०२० 

पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी रुपये १४ कोटी पैकी 
उर्वरित रुपये ७ कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, 
नागपूर यांच्याकडे सुपूर्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 

१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.२९९/नवि-१८, 
दिनांक २१/५/२०१८. 

२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक पुरक-२०१८/प्र.क्र.१३८/नवि-४, 
दिनांक १८/८/२०१८. 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.२९९/नवि-१८, 
दिनांक २७/९/२०१८. 

४. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष १२/एमयुएन-३/कावि/६२०/२०२०, 
दिनांक १८/११/२०२०. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, दिनांक २२/१२/२०२०. 

६. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८, 
दिनांक ३/२/२०२१. 

७. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक डेस्क-१२/एमयुएन-३/कावि-७८३/२०२१, 
दिनांक १७/३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक या तिर्थक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी, येथील ऐतिहासिक स्मारकांचा आणि 
परिसराचा विकास करण्यासाठी रुपये १५० कोटीच्या रामटेक तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास झासनाने तत्वत: 
सहमती दिली आहे. त्यानुसार या आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यात करावयाच्या निश्चित केलेल्या रुपये ४९.२८ 
कोटी रक्कमेच्या कामांना शासन निर्णय दिनांक २१/५/२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर प्रयोजनासाठी डिसेंबर, २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनात रुपये १४ कोटी रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर 
करण्यात आली असून संदर्भाकित अनुक्रमांक-५ येथील वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक २२/१२/२०२० 
अन्वये सदर रक्कमा वितरीत करावयाच्या आहेत. सदरच्या रुपये १४ कोटीपैकी रुपये ७ कोटी रक्‍कम (५०% च्या 
मर्यादेत) वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये रक्‍कम वितरीत करण्यात आली आहे. आता उर्वरित रुपये ७ कोटी इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्याची बाब विचाराधीन असून आता वित्त विभागाने उर्वरित रुपये ७ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८ 


मान्यता दिली असल्याने सदर रक्‍कम जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे सुपुर्द करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 

रामटेक तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या कामाचे समन्वयन तसेच संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी तसेच 
सदर आराखड्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारे सहाय्यक अनुदान संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणांना 
वितरीत करण्याची जबाबदारी शासन निर्णय दिनांक २१/५/२०१८ अन्वये जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्यावर 
सोपविण्यात आली आहे. रामटेक तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यातील एकूण रुपये ४९.५८ 
कोटींच्या कामांना शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. रामटेक तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत 
प्रगतीपथावर असलेल्या कामांची प्रलंबित देयके तसेच कामाची निकड लक्षात घेऊन, जिल्हाधिकारी, नागपूर 
यांनी दिनांक १७/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सदर बाब 
विचारात घेऊन, वरीलप्रमाणे सन २०२० च्या हिवाळी अधिवेशात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रुपये १४ 
कोटीच्या ५०% च्या मर्यादेत म्हणजेच शिल्लक रुपये ७ कोटी (रुपये सात कोटी फक्त) इतका निधी 
जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-१२/ एमयुएन-३/कावि-६२०/२०२०, दिनांक १८/११/२०२० अन्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावातील 
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी रुपये ७ कोटी इतक्या निधीचे वितरण संबंधीत यंत्रणांना करावे. 
२. सदरचा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक एफ-२, २२१७ नगर विकास, ०५-इतर शहरी विकास 
योजना, १९२-नगर परिषदांना सहाय्य, (००) (०१) रामटेक तिर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत तिर्थक्षेत्र विकास 
(कार्यक्रम) (२२१७२२५) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
३. शासन निर्णय दिनांक २१/५/२०१८ मधील अटी शर्तीनुसार प्रथमत: रुपये ७ कोटीमधून करावयाच्या 
कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली आहे, याची तसेच 
यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया नियमानुसार व योग्यरित्या राबविल्या आहेत याची खातरजमा करुन त्यानंतरच 
संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणांना निधी वितरणाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी करावी. 
४. सदरचा निधी खर्च झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी तात्काळ शासनास उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(Utilization Certificate) सादर करावे. 
५. शासन निर्णय दिनांक २१/०५/२०१८ मधील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 
६. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 
दिनांक २/४/२०१८ मधील विहित अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करावी. 
७. सदर निधी आहंरित करुन वितरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
८. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्याकडील अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३४९/का.१४४४, दिनांक १५/१/२०२१ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्याकडील अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १२४/व्यय-३, दिनांक २३/३/२०२१ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८ 


र्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१३०९५३५६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc AW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS NATHA 0-॥॥ 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


N ATH A 2.5.4.20=2cbfac8a74f547d6db7c665bc59a0 
4c3d5f9e582a842e3ae0aac 1 309f797f88a, 

serialNumber=9b34e2dd1552c4209100df5f 

b96a2cdcb5ce5ac0a7e1df80a5aa7ed2f6e6 


D H A [J F 11a5, cn=VILAS NATHA DHAUE ; 
Date: 2021.03.24 13:25:53 +05'30 
(वि.ना.धाईजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नागपूर जिल्ह्यातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


७. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव - वित्त विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग / नियोजन 


विभाग / वन विभाग / पर्यटन विभाग / सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 


qo, 
११, 
१२. 
१३: 
१8. 
१५. 
१६. 
१७. 
Wes 
१९. 
२०. 
२१. 


जिल्हाधिकारी, नागपूर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), नागपूर 

सहायक संचालक, नगररचना, नागपूर 

सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नागपूर 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, नागपूर 

भारतीय पुरातत्व विभाग, २ रा माळा, पुरातत्व भवन,बंगला नं.११, सेमिनार हिल्स, नागपूर 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 

जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन, नागपूर, जि.नागपूर 
मुख्याधिकारी, रामटेक नगरपरिषद, जि. नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
निवडनस्ती (नवि-१८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


